अर्थसंकल्पीय अनुदान २०२०-२९०२९ मागणी क्र. 
वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे भूजल 
संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना 
(योजनेत्तर) (२७०२ ३९९८) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी १६२०/प्र.क्र.६९/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २७ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा : 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः अंर्तसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६/०४/२०२० 
२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग: बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६९/पापु-१५, 
दि. १६/०७/२०२० 


प्रस्तावना : 

सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा खर्च 
भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-४, २७०२ लहान पाटबंधारे, (02) भूजल, (००५) अन्वेषण, (०१) 
भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना, (०१) (०१) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास 
आस्थापना (२७०२ ३९१८) (अनिवायी” या लेखाशीर्षाखाली रू. ५०,९०,७३,०००/- इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे. त्यापैकी रूपये २२,२१,३३,९००/- इतके अनुदान 
संदर्भाधिन क्र.२ अन्वये अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आले 
होते. सदर लेखाशीर्षाखाली पुढील कालावधीचा खर्च भागविण्यासाठी संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि 
विकास यंत्रणा, पुणे यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय: 

सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा आस्थापना व इतर 
अनुषंगिक बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी २७०२ ३९१८ या लेखाशिर्षातंर्गत पुढील विवरणपत्रात 
स्तंभ-५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रू.७,५८,११,६००/- (रूपये सात कोटी अठावन्न लाख अकरा 
हजार सहाशे फक्त) इतके अनुदान संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या 
शासन निर्णयाद्वारे मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६९/पापु-१५ 


अ.क्र. उद्दिष्ट वित्तीय वर्ष सन २०२०-२०२१ । सध्या वितरीत 
२०२०-२०२१ । करीता आतापर्यंत करावयाचे 
करिता मंजूर | वितरीत केलेले अनुदान 
तरतूद अनुदान 
1 १_| ०१ वेतन ४९११९२.०००१ २२१०३६.४०० ७३६७८.८०० 
२ | 03 अतिकालीक भत्ता ६४३.००० ०.००० 0,000 
३ | of विद्युत टेलिफोन पाणी पट्टी २७००.००० २७०.००० ५४०.००० 
४ ।११ प्रवास खर्च ५०००.००० 0,000 0,000 
4 | 93 कार्यालयीन खर्च 3400000 340,000 (900.000 
६ | १४ भाडेपट्टी व कर ४१५३.००० ४१५.३०० ८३०.६०० 
७ | १७ संगणक खर्च १७२.००० ०.००० ०.००० 
२० इतर प्रशासकीय खर्च १.००० ०.००० ०.००० 
२४ पेट्रोल तेल वंगण ६२२.००० ६२.२०० ६२.२०० 
| qo | ५१ मोटार वाहने १०९०.००० 0,000 0,000 
एकूण ५०९०७३.००० २२२१३३.९०० ७५८११.६०० 


लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियमांचे तसेच संदर्भाधिन क्र. १ येथील शासन परिपत्रकातील 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त 


परिच्छेद क्रमांक ४ ते १३ व सोबतच्या परिशिष्ठातील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास - आस्थापना, (०१)(०१) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास 


आस्थापना २७०२ ३९१८ tah” यालेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. सदर निधी वित्त 


विभागाच्या संदर्भाधिन क्र. १ शासन परिपत्रकातील तरतुदींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत 


आहे. 


सदर खर्च “मागणी क्रमांक वाय-४, २७०२-लहान पाटबंधारे, (०२) भूजल, (००५) अन्वेषण, (०१) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२०/प्र.क्र.६९/पापु-१५ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२६१४४१०१५०२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BALASAHEB ®* 
BABASAHE  xsccesisrcnitie 
BHAJARE फय 
बाळासाहेब हजारे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


WATER SUPPY AND 
|ANTRALAYA,MUMBAI, 
332e1f94cbcdc98 


१. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

२. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

३. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 
४. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर(लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 

६. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६ (२ प्रती) 

७. कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४, पापु-२० 

८. निवड नस्ती (पा.पु-१५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


